गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील कारागृह 
विभागाकरीता खरेदी समित्या गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.२७५/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ जुले, २०१६ 


वाचा 


१) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक-भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग 
॥/उद्योग-४ दिनांक ३०.१०.२०१५ 

२) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य पुणे 
यांचे पत्र क्र. इप्र/रायो-१५-१६/खरेदी समिती/२०१५/कक्ष ६(१) दि.१७.११.२०१५ 


प्रस्तावना : 

संदर्भाधिन शासन निर्णयासोबतच्या “ शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका” मधील प्रकरण २ परिच्छेद क्रमांक २.९.२ नुसार गृह 
विभागाच्या अधिपत्याखालील कारागृह विभागाकरीता राज्य स्तरीय खरेदीसाठी राज्य स्तरीय खरेदी 
समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार खालीलप्रमाणे खरेदी समित्या 
गठीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


शासन निर्णय 
अ) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयातील उपरोक्त तरतुदीनुसार 
खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


कौ अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व अध्यक्ष 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२ | सहसचिव / उपसचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२. सदस्य 

३ | पोलीस महानिरीक्षक तथा कारागृह उपमहानिरीक्षक सदस्य सचिव 


(मुख्यालय), अपर पोळीस महासंचालनालय व 

महानिरीक्षणालय, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 

पुणे 

४ | लेखाधिकारी, अपर पोलीस महासंचालनालय व निमंत्रित सदस्य 

महानिरीक्षणालय, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 

पुणे 

५ उद्योग सहसंचालक (भांख)/ उद्योग संचालनालय यांचे निमंत्रित सदस्य 

प्रतिनिधी 
ब) संदर्भाधिन शासननिर्णयातील उपरोक्त तरतुदीनुसार कारागृह उद्योग विभागासाठी 

आव्यक कच्चामाल खरेदी कारागृह मुख्यालय स्तरावरुन करण्यासाठी तांत्रिक विनिर्देश समिती 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.२७५/तुरुंग-२ 


गठीत करण्यात येत असून त्यासमितीमध्ये उपरोक्त “ अ “ मधील सदस्यांबरोबरच खालील २ 
अधिकाऱ्यांचा निमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. 


7 अधीक्षक तुरुंग उद्योग ( तांत्रिक तज्ञ), अपर पोलीस निमंत्रित सदस्य 
महासंचालनालय व महानिरीक्षणालय, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२ अधीक्षक वस्त्रोद्योग ( तांत्रिक तज्ञ, अपर पोलीस निमंत्रित सदस्य 
महासंचालनालय व महानिरीक्षणालय, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


३. dents शासन निर्णयासोबतच्या नियमपुस्तिकेत विहित केलेल्या खरेदी कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करुन खरेदी करावयाच्या बाबीसंबंधात सर्व निर्णय समितीला घेता येईल. जर खरेदीचे 
अंदाजित मूल्य रुपये दहा लाखापेक्षा ( रुपये १० लाख) कमी असेल तर, विभाग प्रमुखाला खरेदी 
संबंधी प्रशासकीय विभागीय खरेदी समितीची बैठक न बोलविता निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल. 
४. संदर्भाधिन शासन निर्णया सोबतच्या नियमपुस्तीकेतीळ प्रकरण क्र.२ परिच्छेद क्र. २.९.३ 
नुसार स्थानिक स्तरावर ( विभागीय / जिल्हा स्तरावरील क्षेत्रिय कार्यालय) खरेदी प्रक्रिया 
राबविण्यासाठी खरेदीदार विभागाने समिती गठीत करण्याच्या सूचना दिल्याआहेत त्यानुसार अशा 
समित्या गठीत करण्यासाठी व त्यांना प्रदान करावयाच्या वित्तीय अधिकाराबाबत कारागृह 
विभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अशा समित्यांना वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याचा शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०७१५१५२३३५०६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Jaysing L Pawara 

J a ys | Nn g | DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Pawara ७ eee 
(ज.ल. पावरा) 
शासनाचे उपसचिव 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. राज्यमंत्री( गृह) ( शहरे / ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
३) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
४) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
५) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पूणे, 
६) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.२७५/तुरुंग-२ 


७) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

८) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
९) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 


) 

११)महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य 2 नागपूर, 

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१३) सर्व समिती सदस्य 

१४)अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव ( अ व | /सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक,गृह 
विभाग,मंत्रालय 

१५) अवर सचिव, वित्त विभाग,(व्यय ८/अर्थसंकल्प ११) मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१६) अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१७) निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


